महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब (कनिष्ठ) 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांना महाराष्ट्र कृषि 
सेवा, गट-ब संवर्गात पदोन्नती देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः आकृवि २१२०/प्र.क्र.१७०/१५ओ 
मंत्रालय विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई - ३२. 
तारीख: १९ एप्रिल, २०२२. 
संदर्भ:- १) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३६६/१६-ब, दि. ०७/०५/२०२१. 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन अधिसूचना दि. १४/०७/२०२१. 
३) कृषि व पदुम विभाग, शासन परिपत्रक क्र. कृषिआ-१९२१/प्र.क्र.२२/१६-अ,दि. १४/०७/२०२१. 
४) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय, क्र. आकृवि २१२०/प्र.क्र.१७०/१५-ओ, दि. १०/०३/२०२२. 


शासन आदेशा :- 

निवडसूची वर्ष सन २०२०-२१ मध्ये महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब (कनिष्ठ) संवर्गातील ७० अधिकाऱ्यांना 
संदर्भ क्र. ४ च्या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब संवर्गात पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यात आलेली 
आहे. सदर आदेशातील खालील नमुद अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापनेत सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने अंशत: बदल 
करण्यात येत असून त्यांना खाळील विवरणपत्रातील स्तंभ ४ मध्ये नमुद केल्यानुसार सुधारीत पदस्थापना देण्यास 


शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. । अधिका-याचे नांव व सध्याची दि. 90/03/2022 AI सुधारीत पदस्थापना 
पदस्थापना आदेशान्वये दर्शविण्यात 
आलेली पदस्थाना 
१ | २ ३ PB 
पुरवठा व मुल्य साखळी तज्ञ 
श्री. APA लक्ष्मण टकले, डा तथा जिल्हा कृषि व्यवसाय तालुका कृषि अधिकारी, 
. मंडळ कृषि अधिकारी, , सल्लागार, जिल्हा र व्या 
या fe .. , जि. . 
ता.जि. अंमलबजावणी कक्ष स्मार्ट 
प्रकल्प, अहमदनगर. 
श्री. लक्ष्मण मारूती खताळ, तालुका कृषि अधिकारी, 
कृषि अधिकारी, उपविभागीय | मुदखेड, जि. नांदेड. तालुका कृषि अधिकारी, शिरूर 
की कृषि अधिकारी, कुर्डुवाडी, जि. अनंतपाळ, जि. लातुर. 
सोलापूर. 


शासन आदेश क्रमांकः आकृवि २१२०/प्र.क्र.१७०/१५ओ 


अ.क्र. | अधिका-याचे नांव व सध्याची दि. १०/०३/२०२२ च्या सुधारीत पदस्थापना । 
पदस्थापना आदेशान्वये दर्शविण्यात 
आलेली पदस्थाना 
तालुका कृषि अधिकारी, | पुरवठा व मुल्य साखळी तज्ञ 


श्री. निळेश शंकर राठोड, 

मंडळ कृषि अधिकारी, 
२. | होंबाळपिंप्री, ता. पुसद, जि. 
यवतमाळ 


मेहकर, जि. बुलढाणा. तथा जिल्हा कृषि व्यवसाय 
सल्लागार, जिल्हा 
अंमलबजावणी कक्ष स्मार्ट 
प्रकल्प, अमरावती. 

श्रीमती अर्चना शांकरराव | तालुका कृषि अधिकारी, | पुरवठा व मुल्य साखळी तज्ञ 


नागरगोजे, पोलादपूर, जि. रायगड. तथा जिल्हा कृषि व्यवसाय 

. कृषि अधिकारी, कृषि सल्लागार, जिल्हा 
आयुक्तालय, (मृसंपाक्षेव्य-४), अंमलबजावणी कक्ष स्मार्ट 
पुणे. प्रकल्प, ठाणे. 


२. उपरोक्त अधिका-यांनी नियुक्तीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजु व्हावे व तसा अहवाल आयुक्‍त (कृषि), 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यामार्फत शासनास सादर करावा. 
3. आयुक्‍त (कृषि ), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदरचे आदेश तात्काळ अंमलात येतील हे कृपया पहावे. 


सदर शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०४१९१३०४०५६१०१ असा आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


AMOL NILAKANTH ; 
SAKHARKAR 


(अ. नि. साखरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३. प्रधान सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्‍तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
५. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
६. मा.मंत्री (फलोत्पादन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
७. मा.राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः आकृवि २१२०/प्र.क्र.१७०/१५ओ 
८. मा.राज्यमंत्री (फलोत्पादन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
९. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परिक्षा) %, महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर. 
१०.सर्व सह सचिव/उप सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
११. सर्व संचालक, कृषि आयुक्तालय, पुणे. 
१२.उप सचिव (कार्या. १२), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३.कृषि सह संचाळक, (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, पुणे 
१४. संबंधीत विभागीय कृषि सह संचालक ( व्दारा आयुक्‍त (कृषि) पुणे ) 
१५.संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी ( व्दारा आयुक्त (कृषि) पुणे) 
१६.सर्व संबंधित अधिकारी ( व्दारा आयुक्‍त (कृषि) पुणे) 
१७. निवड नस्ती /१५ अ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


